नाट्यनिर्मिती संस्थांना नवीन नाट्य निर्मितीसाठी 
अनुदान योजनेअंतर्गत नाट्य परीक्षण समितीमध्ये 
सदस्य म्हणून समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. नासंअ ४८१८/प्र.क्र. 340 /सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. ARI ४८१५/ 
प्र.क्र.११७/सां.का.४, दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०१५ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. ARIST ४८१८/ 
प्र.क्र.३५०/सां.का.४, दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१९ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.सां.का.स.२३५५, दिनांक ०९ जुले, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये नाट्यनिर्मिती संस्थांना नवीन 


नाट्यनिर्मितीसाठी अनुदान योजनेअंतर्गत नाटकांचा दर्जा ठरविण्यासाठी नाट्य परीक्षण 


समितीची स्थापना करण्यात आळी आहे. सदर नाट्य परीक्षण समितीमध्ये एकूण २२ सदस्यांचा 


समावेश आहे. सदर समितीत आणखी चार सदस्यांचा समावेडा करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


व्यावसायिक व प्रायोगिक नाट्यनिर्मितीस अनुदान योजनेअंतर्गत नाटकाचा दर्जा 


ठरविण्यासाठी उपर्निर्दिष्ट क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आलेल्या नाट्य 


परीक्षण समितीमध्ये "सदस्य" म्हणून खालील नमूद नावांचा समावेश करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१ श्री. केदार खाडिलकर, सांगली सदस्य 
२ श्री. मुकुंद पटवर्धन, सांगळी सदस्य 
३ श्री. रत्नकांत जगताप, मुंबई सदस्य 


४ श्रीमती स्वरुप खोपकर, मुंबई सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः नासंअ ४८१८/प्र.क्र. ३५०/सां.का.४ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥0/99॥॥.00४.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१९०८२३१५१२११३६२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 


Date: 2019.08.23 15:24:22 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कायी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महाळेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


